असा. क्र. ९८ रजिस्टर्ड नं. टीईसीएच/४७-३०३/एमबीआय/२००३-०५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


गुरुवार, सप्टेंबर ९६, २००४/भाद्र २५, शके १९२६ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार-अ 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि 
Tee यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 
गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ सप्टेंबर २००४ 
अधिसूचना 
भारतीय बंदरे अधिनियम, १९०८. 
क्रमांक आयपीए. ०९/०१/सीआर-२१८.---भारतीय बंदरे अधिनियम, १९०८ (१९०८ चा १५) 
याच्या कलम ६ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (ज ज) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा बापर करून, महाराष्ट्र शासन 
याद्वारे, महाराष्ट्र लहान बंदरे, धक्के, लहान धक्के, उतरविण्याच्या जागा इत्यादी (बापराचे 
बिनियमन) नियम, १९८७ यामध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे, हे नियम उक्त अधिनियमाच्या 


(४७६) 
भाग चार-अ-२१२० [किमंत : रुपये ७-००] 


४७७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., सप्टेंबर १६, २००४/भाद्र २५, शके १९२६ [भाग चार-अ 


कलम ६ च्या पोट-कलम (२) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आले 
होते :--- 


१. या नियमांना, महाराष्ट्र लहान बंदरे, धक्के, लहान धक्के, उतरविण्याच्या जागा इत्यादी 
(वापराचे विनियमन) (सुधारणा) नियम, २००४ असे म्हणावे. 


२. महाराष्ट्र लहान बंदरे, धक्के, लहान धक्के, उतरविण्याच्या जागा इत्यादी (वापराचे 
विनियमन) नियम, १९८७ याच्या नियम २ च्या पोट-नियम (४) मध्ये,--- 


(क) खंड (१) ऐवजी पुढील खंड दाखल करण्यात येईल :--- 
(१) सुर्योदयापासून सुर्यास्तापर्यंतच्या चित्रीकरण वेळापत्रकाचे प्रतिदिन दर --- 


रपये 
(क) व्यावसायिक चित्रपट र . , _ १२,००० 
(ख) व्यावसायिक मालिका/संगीत संग्रहिका (म्युझिक आल्बम) ८,००० 
(ग) राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळाकडून सहाय्य दिलेल्या ५,००० 
चित्रपटांचे, कथापटांचे आणि मालिकांचे प्रसंगचित्रण करणे. 
(घ) व्याबसायिक जाहिरातपट Pa Le ४,००० 
(ड) दूरदर्शन माहितीपट व शैक्षणिक चित्रपट आणि मालिका . . ३,००० 
(च) स्थिर छायाचित्रण a ५०० 
(छ) खाजगी कार्यक्रमाचे व्हिडिओ प्रसंगचित्रण करणे 22. ५०० 


(ज) राज्य व केंद्र शासनासाठीचे चित्रपट इत्यादींचे प्रसंगचित्रण काही नाही. 
करणे आणि राज्य किंवा केद्र शासनाने पुरस्कृत केलेले चित्रपट 
ब माहितीपट इत्यादींचे प्रसंगचित्रण करणे. 
(२) सुर्यास्तापासून सुर्योदयापर्थंत चित्रीकरणाकरिता उपरोक्त पोट-कलम (१) मध्ये 
विहित दराचे दुप्पट शुल्क आकारण्यात येईल. 
(ख) खंड (२) मध्ये निद्यमान परंतुकाऐवजी पुढील परंतुक दाखल करण्यात येईल :--- 
“ परंतु, मराठी भाषेतील व्यावसायिक चित्रपट, व्यावसायिक मालिका आणि संगीत 
संप्रहिका (म्युझिक आल्बम), कथापट आणि राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळाने सहाय्य 
केलेले कथापट आणि मालिका, दूरदर्शनने तयार केलेले माहितीपट आणि शैक्षणिक चित्रपट 
असतील तर हे दर बर विनिर्दिष्ट केलेल्या दरांच्या निम्मे असतील.” 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
कृ. श्री. घाडगे, 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग चार-आ. महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा. सप्टेंबर ९६, २००४/भाद्र २५, शके १९९६  ४७ट 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai.400 082, dated the 16th September 2004. 
NOTIFICATION 
Inpian Ports Act, 1908. 

No. IPA. 09/01/CR. 218/PRT-1.—In exercise of the powers conferred by 
clause (j/) of sub-section (1) of section 6 of the Indian Ports Act, 1908 (15 
of 1908) and of all other powers enabling it in this behalf, the Government 
of Maharashtra hereby amends the Maharashtra Minor Ports, Piers, 
dJetties, Landing Places, ete. (Regulation of Use) Rules, 1987, the same 
having been previously published as required by sub-section (2) of 
section 6 of the said Act, as follows, namely :-— 

1. Theses rules may be called the Maharashtra Minor Ports, Piers, 
Jetties, Landing Places etc. (Regulation of Use) (Amendment) Rules, 2004. 

2. In sub-rule (4) of rule 2 of the Maharashtra Minor Ports, Piers, 
Jetties, Landing Places, etc. (Regulation of Use) Rules, 1987,— - 

(a) clause (1), the following clause shall be substituted, namely :— 
(1) Rates per day for the shooting schedule from sunrise to 


sunset for,— 
Rs, 
(a) Commercial films a wh ». 12,000 
(6) Commercial serials and music album hy 8,000 


(c) Shooting of films, feature films and serials assisted 5,000 
by the National Films Development Corporation. * 


(2) Commercial advertisement films ie oe 4,000 

(e) Doordarshan documentaries and educational films 3,000 
and serials. 

ff) Still photography os it an 500 

(g) Video shooting of private programme re 500 

(h) Shooting of films, documentaries etc., for State Nil 


and Central Government and shooting of films 
and documentary etc., sponsored by State/Central 
Government. 


४७९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., सप्टेंबर १६, २००४/भाद्र २५, शके १९२६ [भाग घार-अ 
(2) Rates for the shooting schedule from sunset to sunrise shal] be 
twice of the amount mentioned in clause (1) above. 


(6) in clause (2), for the existing proviso the following proviso shall 
be substituted, namely :— 


“Provided that, in the case of commercial films, commercial 
serials, music albums, feature films in Marathi language, and 
feature films and serials assisted by the National Films 

* Development Corporation, documentaries and education films 
made by Doordarshan, the rates shall be half of those 
specified above.” 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


K. 5. GHADGE, 
Deputy Secretary to Government. 


शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुबई 


